जागतिक कृषि गणना योजना 
(२४०१०९९६) योजनेसाठी सन २०१९-२० 
मध्ये पहिल्या हफ्त्यापोटीचा निधी 
वितरीत करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४ /११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 

२. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र ११०१४- 
2/2098/ACU, दि.८.०५.२०१९. 

३. कृषि व पदूम विभाग शासन निर्णय क्र. कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४/११-अ, 


दि.०२.०८.२०१९ 

४. कृषि व पदूम विभाग शासन निर्णय क्र. HAA -२०१९/प्र.क्र.९६/११-अे, 
दि.२७.०८.२०१९ 

५. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अ, 
दि.१९.१०.२०१९ 


६. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र क्र. ११०१४- 
२/२०१९/॥७॥), दि.१६.१०.२०१९ 

७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. Hal / कृ.ग. / अनुदान /बीडीएस /प्र.क्र.-२/ २०१९- 
२०/ ६२७० /२०१९, दि.२१.११.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना योजना या योजनेकरिता, केंद्र शासनाने, सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता दिनांक ८.५.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुसार राज्य शासनाने जागतिक कृषि गणना योजना या योजनेकरीता दि.२.८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


२. जागतिक कृषि गणना योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेतील २२ अस्थायी पदे 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. ५ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. जागतिक कृषि गणना योजना ही योजना १०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र शासनाकडून 
दि.१६.१०.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० या वर्षासाठी पहिला हप्ता 
रु.१६४.१९ लाख प्राप्त झाळेला आहे. अनुषंगाने रु. १६०.४४ लाख इतकी रक्‍कम मासिक निधी 
वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने केली आहे. आता 
कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार जागतिक कृषि गणना योजना या योजनेसाठी पहिल्या 
हप्त्याव्दारे केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.१६०.४४ लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४ /११-ओ 


शासन निर्णय :- 
जागतिक कृषि गणना योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेकरिता सन 
२०१९-२० साठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पहिल्या हप्त्याची रक्‍कम पुढील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रक्‍कम रुपये लाखात) 


सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करावयाची 
बाबनिहाय रक्कम (पहिला हप्ता) 
३६.६२ 
२.३१ 
६.७८ 


५०-इतर खर्च 
(मानधन + टेंब्युलेशान) 


५. |।१६-प्रकाड़ाने ४.८७ 
व 


१०९.८५ 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 

मागणी क्र. डी-३ 

२४०१ पिक संवर्धन 

१११- कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत योजना 

(०१) (१०) जागतिक कृषि गणना, (२४०१ ०९९६) 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
8. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२८१७०३०५५८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Neeta Eknath ७५५५ 


1, 
4 serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be5754877 
h | Nn e 6492ba36e77ea1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde 


Date: 2019.11.28 17:05:26 +05'30' 


(निता Bre) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Neeta Eknath Shinde 
ike =Government of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 


Gov 
it, postalCode=400032, st=Maharashti 


प्रति, 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४ /११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. कृषि संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. सहाय्यक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२. उप सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

१३. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४. निवड नस्ती, का.११-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


